अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या बदल्या / पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१२१९/प्र.क्र. २२१ (2) /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ६ मार्च, २०२० 


संदर्भ : सा.बां.विभाग शासन Brest क्रमांक : टीएफएस-१२१९/प्र.क्र. ६५(१)/सेवा-१, दिनांक २९.७.२०१९ 


AIR Beat :- 


संदर्भाधीन दिनांक २९.७.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये, श्री. न. म. नागपाळ, अधीक्षक अभियंता 
यांची नियतकालिक बदली अधीक्षक अभियंता तथा सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक या प्रतिनियुक्‍तीच्या रिक्‍त पदावर करण्यात आली होती. तथापि, श्री. नागपाल यांच्या 
बदलीमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई विभागांतर्गत प्रकल्पांवर विपरीत परिणाम 
होण्याची शक्यता असल्याने श्री. नागपाल यांना म.रा. रस्ते विकास महामंडळांतर्गत सध्याच्याच पदावर 
मुदतवाढ देण्याची महामंडळाने केलेली विनंती विचारात घेता, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या 
कलम ५(१)(ख)(ग) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, श्री. न. म. नागपाळ, अधीक्षक 
अभियंता यांचे बदलीबाबतचे संदर्भाधीन आदेशा रद्द करण्यात येत असून, श्री. नागपाल यांना सार्वजनिक 
सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या कारणास्तव अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई या पदावर पुढील नियतकालिक बदली प्रस्तावापर्यंत किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत, 
यापैकी जे प्रथम घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. अधीक्षक अभियंता तथा सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक या Rea 
पदावर अन्य अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
ws सदर शासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०६१८३२३६०८१८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sampat Dasharath Suryavans 
DI IN, o=Governm: 


pat hi 
IN: c=IN, 0! ent Of Maharashtra, ou=Public Works 


Department, postalCode= , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887¢9102b413 


Sampat Dasharath 
व Oae3ef3dd803b7322, 
Suryavanshi a cee वी i 


(सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, मेरी, नाशिक, 


शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-१२१९/प्र.क्र. २२१ (२) /सेवा-१ 


४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
५. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
१३. श्री. न. म. नागपाल, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
१४. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मळी 


१५. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१६. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 


१८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२०. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवडनस्ती. 


